महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी अंतर्गत प्रवरा 
ग्रामीण शिक्षण संस्था, प्रवरानगर (लोणी), 
ता.राहाता, जि.अहमदनगर या संस्थेस मौजे 
खडकेवाके, ता.राहता, जि.अहमदनगर येथे 
कायमस्वरुपी विनाअनुदानित तत्वावरील नवीन 
अन्नतंत्रज्ञान महाविद्यालय सुरु करण्यास मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : कृषिवि-३७२३/प्र.क्र.१३६/७-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दि: २०/०७/२०२२ 


संदर्भ :- १) महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठे अधिनियम,१९८३. 

२कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-१५१७/प्र.क्र.६०/७-अ, 
दि.३०/०५/२०१८. 

३)कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र.मकृप-१०२२/प्र.क्र.८९/७-अ, 
दि.०६/०५/२०२२. 

४) महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांच्या दि.२९/०५/२०२३ रोजीच्या 
११० व्या बैठकीचे इतिवृत्त दि.२१/०६/२०२३ 

५) महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांचे जा.क्र.मकृप/शिक्षण- १/ 
१८३८, दि.०६/०७/२०२३ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठे अधिनियम,१९८३ च्या कलम १२(३)(ड) मधील तरतुदीनुसार 
कोणत्याही नवीन विद्याशाखा,पाठ्यक्रम किंवा ज्ञानशाखा किंवा विभाग सुरु करण्यासाठी, 
त्याचप्रमाणे, कोणत्याही अभ्यासक्रमासाठी जादा वैकल्पिक विषय सुरु करण्यासाठी विद्यापीठांना 
परवानगी देणे याबाबतचे अधिकार, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषदेस प्रदान करण्यात आले 
आहेत. तसेच, कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय दि.३०.०५.२०१८ अन्वये कृषि विद्यापीठांतर्गत 
पदवी, पदव्युत्तर व आचार्य पदवी अभ्यासक्रमामध्ये जागांचे आरक्षण, सामाजिक आरक्षणाच्या 
वाटपाची कार्यपध्दती, प्रवेश कार्यपध्दती निश्चित करणेबाबत व खाजगी कृषि महाविद्यालयांना मान्यता 
देण्याच्या कार्यवाहीबाबत सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७२३/प्र.क्र.१३६/७-ओ 


महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांच्या दि.२९/०५/२०२३ रोजी झालेल्या ११० 
व्या बैठकीत, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ,राहुरी अंतर्गत “प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्था, प्रवरानगर 
(लोणी),ता.राहाता,जि.अहमदनगर” या संस्थेस मौजे खडकेवाके,ता.राहता,जि.अहमदनगर येथे 
कायमस्वरुपी विनाअनुदानित तत्वावर नवीन अन्नतंत्रज्ञान महाविद्यालय सुरु करण्यास मान्यता प्रदान 
करण्यात आली आहे. त्यानुसार, उपरोक्त संदर्भ क्र.४ अन्वये महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन 
परिषद, पुणे यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्था, प्रवरानगर 
(लोणी), ता.राहाता, जि.अहमदनगर या संस्थेस कायमस्वरुपी विनाअनुदानित तत्वावरील नवीन 
अन्नतंत्रज्ञान महाविद्यालय सुरु करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी, अंतर्गत “प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्था, प्रवरानगर 
(लोणी),ता.राहाता,जि.अहमदनगर” या संस्थेला मौजे खडकेवाके, ता.राहता, जि.अहमदनगर येथे 
४० विद्यार्थी प्रतिवर्ष प्रवेश क्षमता असलेले खाजगी कायमस्वरुपी विना अनुदानित तत्वावरील नवीन 
अन्नतंत्रज्ञान महाविद्यालय सुरु करण्यास खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत 
आहे. तसेच, पदवी अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षापासून सुरु 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२.अटी व शातीं- 

.. सदर मान्यता ही कायमस्वरुपी विना अनुदान तत्वावर राहील. 

i. सदर महाविद्यालयाने विद्यापीठ तपासणी समितीच्या अहवालातील निष्कर्षात नमूद 
बाबींची/त्रुटींची पूर्तता विहीत कालावधीत करावी. 

॥. सदर व्यावसायिक पदवी अभ्यासक्रमाचे प्रवेश राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्ष, प्रवेश 
नियामक प्राधीकरण,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई व शासनाने मान्य केलेल्या संबंधित 
अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश नियमानुसार करण्यात येतील. 

iv. पदवी अभ्यासक्रमांची शुल्क निश्चिती शुल्क नियामक प्राधिकरण,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई/ 
शासनाने वेळोवेळी निर्देशीत केलेल्या प्राधिकरणामार्फत विहीत करण्यात येतील. 

४. शिक्षण विषयक कार्यप्रणाली यांचे संनियंत्रण करण्याचे अधिकार, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व 
संशोधन परिषद,पुणे यांना राहतीळ.तसेच, राज्य शासनाने वेळोवेळी निश्चित केलेली 
मार्गदर्शक तत्वे व निकष खाजगी विना अनुदानित पदवी अभ्यासक्रमासाठी लागू राहतील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७२३/प्र.क्र.१३६/७-ओ 


४. नवीन विना अनुदानित कृषि व संलग्न महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी, कृषि परिषद/कृषि 
विद्यापीठ यांच्याकडे प्रक्रिया शुल्क/बँॅक गॅरंटी/अनामत रक्‍कम जमा करणे संबंधित संस्थेस 
बंधनकारक राहील. 

५. महाविद्यालयाची संलग्नता, तपासणी व मूल्यांकनासाठी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद,नवी 
दिल्ली, राज्यशासन व संबंधित कृषि विद्यापीठ/कृषि परिषद यांचे मार्फत वेळोवेळी निश्चित 
bod निकष व मार्गदर्शक तत्त्वे बंधनकारक असतील. 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३०७२०१९४७४३६००१ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRATIBHA 
MADHAV PATIL 
Date: 2023.07.21 10:46:08 +05'30' 
(प्रतिभा पाटील) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 


) मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मा.मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा.मंत्री (कृषि), कृषि व पदुम विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 
४) महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 
) 
) 
) 


कुलगुरु / कुलसचिव, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी. जि.अहमदनगर. 

प्रधान सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्था, प्रवरानगर (लोणी), ता.राहाता,जि.अहमदनगर यांना महाराष्ट्र 
कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांचे मार्फत. 

८) महालेखापाल, AERTS 9/2 (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 

९) कार्यासन ७-अ (निवडनस्ती), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


